मोटार अपघात दावा न्याया.,मुंबई. 
नियुक्ती प्राधिकारी घोषित करणेबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमसीटी-२०१६/प्र. क्र. ११५/परि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दि. ०३ डिसेंबर, २०१६ 


संदर्भ:-१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२९०/कार्या.१२, 
दि.१९.११.२०१६ 
२) प्रबंधक, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई यांचे क्र. मोअदान्या/आस्था/८११/२०१६, 
दि.२५.११.२०१६ चे पत्र. 
प्रस्तावना:- 
सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भाधीन क्र. १ वरील शासन निर्णयान्वये,गट-अ आणि गट-ब 
(राजपत्रित) अधिकाऱ्यांच्या तसेच गट-ब (अराजपत्रित, गट-क आणि गट-ड मधील अधिकारी/ 
कर्मचाऱ्यांच्या सरळसेवेने, पदोन्नतीने वा प्रतिनियुक्तीने नेमणुका/पदस्थापना करताना अंतिम निर्णय 
घेण्याचे नियुक्‍ती प्राधिकारी निश्चित केले आहेत. त्यानुसार, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई या 


कार्यालयातील गट-क आणि गट-ड मधील पदांसाठी नियुक्‍ती प्राधिकारी निश्चित करणेची बाब विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय:- 

मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई या कार्यालयातील गट-क आणि गट-ड या पदांवरील 
सरळसेवा, पदोन्नती वा प्रतिनियुक्तीने करावयाच्या प्रकरणांवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी अध्यक्ष, मोटार 
अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई यांना “नियुक्‍ती प्राधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६१२०५१२२१५६०२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


a Digitally signed by Tikamdas N 
Ti ka mM d a S N Shikharame 
DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Section Officer, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


SHI KNAaraMe Eeticmssss shirome 


Date: 2016.12.05 12:26:11 +05'30' 


(टी. एन. BRERA) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई. 

२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र, १, मुंबई 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

५. प्रबंधक, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई 

६. निवडनस्ती, परि-५. 


